सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीस निधी 
वितरित करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ११ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ:-१. शासन निर्णय, क्रमांक :-अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१. 
२. महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांचे क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.२/एस एच सी/ 
बी-१४१, दिनांक २९.०७.२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 
वित्त विभागाने उपरोक्त संदर्भ क्र. १, दि. २४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ या 


आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त ६० % निधी उपलब्धतेच्या अधिन राहून खर्चाचे नियोजन 


करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या 


आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. झेड ई-१, ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० 


इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान 


(वेतनेतर)” या उद्दिष्टासाठी रु. १,७४,७३,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र 


राज्य हज समिती, मुंबई या कार्यालयाने त्यांच्या संदर्भ क्र. २, दि. २९.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये माहे मार्च २०२१ 


ते जुले २०२१ या कालावधीसाठी रु. ३०,८९,५५०/- इतका निधी कार्यालयीन खर्चासाठी उपलब्ध करुन 


देण्याची विनंती केली आहे. सदर विनंतीस अनुलक्षून महाराष्ट्र राज्य हज समितीस वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. 


१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध निधीच्या ६०% मर्यादेत 


निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


“मागणी क्र. झेड ई-१, ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर 


कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान AAA)” 


या उद्दिष्टाखाली महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात माहे मार्च २०२१ ते जुले 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


२०२१ कालावधीसाठी खाली नमूद बाबींकरीता खालीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे:- 


अ.क्र बाब वितरीत करावयाची रक्‍कम 
a AERTS Wed Sot समिती कार्यालयाचे भाडे-मार्च २०२१ ते जुले 2029 | रु. ६,६०,०००/- 

(रु. १,३२,०००/- प्रति माह) 
२ महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालय विज देयक-मार्च २०२१ ते जुले | रु. १,००,०००/- 
२०२१ 
३ महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई कार्यालयीन खर्च रु. ५०,०००/- 

४ नागपूर हज हाऊसच्या देखभाल व सुरक्षासाठी खर्च (रु. ८६,२५०/-< | रु. ५,१५,०००/- 
४ महिने =3,84,000/-+9,(90,000 (महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक देयक) = 
एकूण रु. ५,१५,०००/- मार्च २०२१ ते जुलै २०२१ 


षु नागपूर हज हाऊस इलेक्ट्रीक बिल -मार्च २०२१ ते जुले २०२१ रु. २,२५,०००/- 

६ । नागपूर हज हाऊस पाणी देयक - मार्च २०२१ ते जुले २०२१ रु. १,००,०००/- 

9 नागपूर हज हाऊस इमारतीमधील उद्वाहने दुरुस्ती व विद्युत व इतर |G. 92,38,440/- 
कामे करण्यासाठीचा खर्च 

८ नागपूर हज हाऊस Property Tax (२०२०-२१ to २०२१-२२) रु. २,००,०००/- 


एकूण रक्‍कम | रु. ३०,८९,५५०/- 
(अक्षरी रुपये तीस लाख एकोणनव्वद हजार Oral पन्नास फक्त ) 


३. “मागणी क्र. झेड ई-१, ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण २०० ,इतर 


कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर), 


या उद्दिष्टाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत आपला खर्च ठेवणेबाबत महाराष्ट्र राज्य 


हज समितीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने आवश्यक ती दक्षता घ्यावी. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन 


परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ अंतर्गत प्रशासकीय 


विभागांना प्राप्त झाळेल्या अधिकारांतर्गत तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४८३१/ 


व्यय-१/दिनांक ०४.१०.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


४. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी व मंजूर निधीच्या 


मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा avai व उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत शासनास 


आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या Seal खर्चाचा ताळमेळ 


घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील. 


५. महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात “३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


या उद्दिष्टाखाली वितरित करण्यात आलेल्या रकमेच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्य हज 


समितीकडून प्राप्त झाले आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०१११४२५३१०११४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Sandesh ee 
C h h a b U Ta dvi व 2331677751, cn=Sandesh Chhi 


Date: 2021.10.11 14:27:26 +05'30' 


(सं. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. अवर सचिव (व्यय-१/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रुम.क्र.६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 

६. निवडनस्ती (का-५). 


०८ AN AD  -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86 


